बंदरातील भरीव गाळ उपसणी (३०५१ 
०७३२) या योजनेसाठी सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत निधीपैकी रू.२.४५ कोटी 
इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८१८/प्र.क्र.१८०/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/मुकाअ/साअचिस/लेखा-१/६३९३ 
दि.१५.१०.२०१८ 
२. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे पत्र क्र.ममेबो/लेखा/अर्थ/उपयोगीता प्रमाणपत्र/७११ 
दि.२८.०१.२०१९ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “बंदरातील भरीव गाळ उपसणी” या 
योजनेकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.३.५० कोटी 
इतक्या रकमेपैकी रु.२.४५ कोटी (रुपये दोन कोटी पंचेचाळीस लक्ष) इतका निधी खालील कामासाठी 
खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. । कामाचे नाव अंदाजपत्रकिय सन २०१८-१९ सन २०१८-१९ मध्ये 
क्र किंमत करीता आवश्‍यक  । वितरीत करावयाचा 
निधी निधी 
शि करंजा, जि.रायगड | रू.३,६८,२७,९५०/- रू.२.४५/- रू.२.४५ /- 
बंदरातील गाळ उपसणी 
करणे 


२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 

३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. ३०५१- बंदरे व दिपगृहे, (१९०), 
सार्वजनिक उपक्रम व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१)(०५) बंदरात मोठ्या प्रमाणात गाळ उपसणी (३०५१ 
०७३२), ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०८१८/प्र.क्र.१८०/बंदरे-२ 


४. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड हे राहतील. 
५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 
अ.क्र.८ मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्डास अदा करण्यात आलेल्या रू.८.४० कोटी निधीपैकी रू.६.३० कोटी निधी खर्च केल्याचे 
उपयोगीता प्रमाणपत्र संदर्भाधीन दि.२८.०१.२०१९ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने सादर केलेले 
आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०२०५१६०४४४४७२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
१५00(९1१॥॥१॥॥ ५५ 


ashtra, 
2.5.4.20=2bd0dc6138e4f3c9997616b47f0dc918cd47 1 5f466afd0623c84339 


7ffc06a09, 
serialNumber=2cc45c1c1345a8b6ff1 e9fdbd2d12c6527f6d070c0Sb708bcc 
a mM a yy a W a [| 57b79b7ef3a95d, cn=Ashok Hanmanlu Damayyawar 
Date: 2019.02.06 14:46:01 +05'30" 


(अ. ह. दमय्यावार ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


